RNI No. MAHBIL / 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ३५ ] 


गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७ / भाद्र ९ -१५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २४, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE I/ C . PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 
No. Admn ./2027 / 2017 . — Shri M . S . Budhwant, 
Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi is granted 
earned leave for 5 days from 7th August 2017 to 
11th August 2017 with permission to prefix holiday 
on 6th August 2017 ( Sunday ) and suffix holiday 
on 12th August 2017 ( 2nd Saturday), 13th August 
2017 (Sunday ) and permission granted to leave 
Headquarters from 5th August 2017 A . O . H . to 14th 
August 2017 B .O .H . 


and Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi 
the charge of the Court of the Civil Judge (Junior 
Division ) and Judicial Magistrate , First Class , 
Sawantwadi from 5th August 2017 A .O . H . to 14th 
August 2017 B . O . H . shall remain with Smt. S . H . 
Panhale , Joint Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class, Sawantwadi. 

The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class , Sawantwadi is directed to 
handover the charge of his Court to the Joint Civil 
Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , 
First Class, Sawantwadi. 


No locum tenens is necessary . 


The Civil Judge (Junior Division ) and Judicial 
Magistrate , First Class, Sawantwadi is also directed 
to submit joining report to this office , in view of 
provisions contained in para 571 of Chapter XXX 
of Civil Manual. 

Contents of this order be communicated to the 
officers concerned . 


On return from leave Shri M . S . Budhwant, is 
reposted as Civil Judge ( Junior Division ) and 
JudicialMagistrate, First Class , Sawantwadi. 

Certified that, under note 2 below Rule 39 of 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rule , 1981, 
Shri M . S . Budhwant, would have been continued 
to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Sawantwadi had 
he not proceeded on leave as above. 

During the abovesaid leave period of 
Shri M . S . Budhwant, Civil Judge ( Junior Division ) 


M . B . TIDKE , 

I/ c. Principal District and 
Sindhudurg , 

Sessions Judge , 
dated 5th August 2017 . Sindhudurg . 


ATT !ch (aol.fa .g.) — 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी -२ / ४२८९ / सन २०१८ . -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


रजा 


अ .क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / 

रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

कालावधी ( कार्यालयीन वेळेनंतरपासून अधिकारी यांचे 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
(१) (२ ) (३ ) ( ४ 
श्रीमती व्ही . व्ही . पाटील , ६६ दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ 

श्री . आर. एस . धडके , 
दिवाणी न्यायाधीश दिवस ते 

सह दिवाणी न्यायाधीश, 
क . स्तर व अर्जित दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ 

क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग- १ , रजा. ची तीन दिवस 

न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 
दापोली. अर्जित रजा 

दापोली . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७ . 


एस्. जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ -१५, शके १९३९ 


३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था. बी-२ / ४३०४ / सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. त्यांना 
दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ध्वजवंदानासाठी त्यांचेविनंतीप्रमाणे कोल्हापूर येथे उपस्थित रहाणेची परवानगी देण्यात येत आहे : 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा/ सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


(४ ) 


दिनांक १३ ऑगस्ट २०१७ 


सौ. व्ही. ए. दिक्षित, 
जिल्हा न्यायाधीश-२, 
व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , रत्नागिरी . 


११३ दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ 
दिवस 

ते 
अर्जित दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ 

ची सहा दिवस 
अर्जित रजा. 


श्री . जे. पी. झपाटे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
रत्नागिरी. 


दिनांक २० ऑगस्ट २०१७ 


रजा. 


ची सुट्टी 


दिनांक १२ ऑगस्ट २०१७ 

चे 
कार्यालयीन वेळनंतरपासून 


दिनांक २१ ऑगस्ट २०१७ 

कार्यालयीन वेळपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापर कात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ . 


एस. जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को .वि .पु.) - १अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


संदर्भ . - श्री . आर . एस . धडके , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , दापोली यांचा अर्जित रजेचा व मुख्यालय सोडणेस परवानगीचा अर्ज . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / बी -२ / ४३०५ / सन २०१७. -रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेले खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. त्यांना दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०१७ रोजी ध्वजवंदनासाठी त्यांचे विनंतीप्रमाणे अन्यत्र उपस्थित रहाणेची परवानगी देण्यात येत आहे : 


अ . क्र . न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम अर्जित / रजेचा कालावधी मुख्यालय सोडणेचा सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत 

कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर अधिकारी यांचे 
रजा 

पासून ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
(१) ( २) ( ३) ( ४ ) 

श्री . आर . एस . धडके , २८ दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ दिनांक १५ ऑगस्ट २०१७ पदभार 
सह दिवाणी 

दिवस ते 

ची सुट्टी 

दिनांक १० ऑगस्ट 
न्यायाधीश , क . स्तर व अर्जित दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ २०१७ चे कार्यालयीन 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, रजा. पर्यंतची पाच दिवस 

चे 

वेळेपूर्वीपासून ते 
दापोली . अर्जित रजा . कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून दिनांक ११ ऑगस्ट 

२०१७ चे कार्यालयीन 
दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ वेळेपूर्वीपर्यंतचा 
चे 

दिवाणी न्यायाधीश 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . क. स्तर व * 
* न्यायदांडाधिकारी वर्ग-१, दापोली याचे न्यायालयासह श्रीमती व्ही . डी . साळवे, सहदिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, खेड 
यांचेकडे व दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती व्ही. व्ही . 
पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, दापोली यांचेकडे . 

रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात. तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहेत . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ . 


एस. जी . डिगे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ -१५, शके १९३९ 


५ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था. बी - २ / ४२२४/ सन २०१७. रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 
मुख्यालय सोडणेचा कालावधी 
( कार्यालयीन वेळेन 
ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 

अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


पापन 


रजा 


श्रीमती एम . एन . चव्हाण , 
दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१, 
चिपळूण . 


१७३ 
दिवस 
अर्जित 
रजा. 


दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ 

ची एक दिवस 

अर्जित रजा . 
(दिनांक ९ ऑगस्ट 

२०१७ ते 
११ ऑगस्ट २०१७ 
च्या अर्जित रजेला 

जोडून ). 


श्री . पी . एन . रोकडे, 
सह दिवाणी 
न्यायाधीश, क .स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, वर्ग -१, 
चिपळूण . 
(दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर , गुहागर यांचे 
न्यायालयाचे 


पदभारासह ). 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे. 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ९ ऑगस्ट २०१७. 


एस. जी . डिगे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था . बी - २/ ४१८३/ सन २०१७. - रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे. तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे. 


अ .क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्याचे शिल्लक 
नाव व पदनाम अर्जित / 

परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजेचा कालावधी 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व 

मुख्यालय सोडणेचा 
कालावधी (कार्यालयीन वेळेनंतर पासून 

ते कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) 


अतिरिक्त कार्यभार 
सांभाळणारे न्यायिक 
अधिकारी यांचे 
नाव व पदनाम 


रजा 


( ४ ) 


श्रीमती जे. एन. यादव , 
दिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग - १, 


१२७ दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ 
दिवस 
अर्जित दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ 
रजा. पर्यंतची ५ दिवस 

अर्जित रजा . 


श्रीमती व्ही . डी . साळवे, 
सह दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, 


दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ , 
दिनांक १२ ऑगस्ट २०१७ 

व 
दिनांक १३ ऑगस्ट २०१७ 

__ च्या सुट्ट्या . 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ 

चे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 


खेड . 


खेड . 


दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ 


कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे. वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
___ संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना 
लेखी सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन व चार्ज रिपोर्ट जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी, 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७. 


एस. जी . डिगे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ -१५, शके १९३९ 


७ 


पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

( ४) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
अधिसूचना 

( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी 
क्रमांक विशा./ मनाई आदेश / ४१ / २०१७. – ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस परवानगी दिलेल्या सभा /मिरवणुका . 
आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना ( ६) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत 
यांच्याकडून महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध असलेले ठिकाण . 
मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव , धरणे, सभा इ. कार्यक्रमाचे 

सदर मनाई आदेश दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी ००-१० वाजेपासून 
आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे माहे ऑगस्ट २०१७, महात 

दिनांक १२ सप्टेंबर २०१७ रोजी २४ -०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. 
दिनांक २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी गौरी स्थापना ( ५ दिवसांचे गणपती 

वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरूद्ध महाराष्ट्र पोलीस 
विसर्जन ), दिनांक ३० ऑगस्ट २०१७ रोजी गौरी पुजन , गौरी 

अधिनियम , १९५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 
( ७ दिवसाचे गणपती विसर्जन ), माहे सप्टेंबर २०१७ महात दिनांक 
२ सप्टेंबर २०१७ रोजी बकरी ईद , दिनांक ५ सप्टेंबर २०१७ रोजी 
अनंत चतुर्थी (१२ दिवसाचे गणपती विसर्जन ) असे सण साजरे ___ ठाणे, 

परम बीर सिंह, 
होणार आहेत . 

दिनांक २८ ऑगस्ट २०१७. पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर. 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था 
अबाधित राखण्यासाठी मी , परम बीर सिंह, पोलिस आयुक्त , ठाणे 

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण यांजकडून 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ (१ ) व (३ ) 

अधिसूचना 
अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

क्रमांक एमयुएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी/ १२८१४ / सन २०१७. 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झोपडपट्टी पुनर्वसन 
( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास 

प्राधिकरण, मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र 
इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . 

मुलुंड शांतीनगर राम मनोहर दुबे एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
(२ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा 

मर्यादित, सी. टी . एस. नं . ५८९, ५८९/ १ ते ९५, मौजे मुलुंड, तालुका कुर्ला, 
साधणे जमा करणे. 

मुलुंड (पश्चिम), मुंबई ४०० ०८०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
( ३) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदणी 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे क्रमांक एमयूएम / एसआरए/ एचएसजी /टिसी/ १२८१४ / सन २०१७, दिनांक 
इत्यादी . 

१० ऑगस्ट २०१७ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
( ५) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचेप्रदर्शन करणे . 

१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९६१ चा नियम १० (१ ) अन्वयेतिचे 

वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
(६) सभ्यता अगर निती या विरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील 

संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 
शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. 

बाजीराव शिंदे, 
( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर 

सहनिबंधक, सहकारी संस्था 
सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या । 

मुंबई, 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

दिनांक १० ऑगस्ट २०१७. 

झो .पु. प्रा ., मुंबई . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

“ जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरीष्ठांच्या 
आदेशांनुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सुट दिलेली आहे. " 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार 
नाहीत : 

( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३ ) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर , ६, २०१७/ भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) 

BRIHAN MUMBAI 


as if this order had not expired . 
I, further direct that this order shall be published 
and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof in conspicuous public places , by 
advertising the same in local newspapers and by 
proclaiming the same through loudspeakers in 
Brihan Mumbai. 


Any Person aggerieved by this order may make 
an application to me in my office situated opposite 
Mahatma Phule Market, Dadabhai Naoroji Road , 
Mumbai 400 001 during office hours from 9 -45 
hrs . to 5 - 30 p .m . 

Given under my hand and seal this 21st August 
2017 . 


Order 
No. CP/ XI( 6)/ Ganesh Chaturthi/ 812( 1)/ 2017. 
Whereas, Ganpati and Gauri idols are immersed 
in waters on 26th , 29th , 30th , 31st August 2017 
and 5th September 2017 ; 

And Whereas, some of the half dissolved / idols 
drifts ashore during high tide or floats in lake 
water ; 

And Whereas , some people takes the 
photographs of such idols lying ashore or being 
taken by Brihan Mumbai Municipal Corpoation 
workers for reimmersion and publish /circulate 
such photographs which may likely to outrage 
religious feelings of devoted Hindus and which 
may result in to disturbance of public peace and 
tranquility ; 

And Whereas, in the aforesaid circumstances , 
I am satisfied that immediate measures are 
necessary to prohibit taking, publishing and 
circulating such photographs after immersion is 
over and further satisfied that there is sufficient 
ground for me to prohibit it under section 144 of 
the Code of Criminal Procedure , 1973 (Act No. 
II of 1973 ) and for immediate prevention and 
speedy remedy is desirable . 
___ Now , therefore, I, Dr. Rashmi Karandikar , 
Deputy Commissioner of Police ( Operations ) , 
Brihan Mumbai and Executive Magistrate 
specially empowered under section 144 of Code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act No. II of 1973) 
in exercise of the said powers do hereby order 
that no person shall take photographs of idols 
floating or half-submerged after the immersion 
is over and shall not publish same ; or circulate 


DR. RASHMI KARANDIKAR , 
Deputy Commissioner of 
Police (Operations), 
Brihan Mumbai. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५१२० / २०१७. - श्रीमती एस . जे . डोलारे , दिवाणी 
न्यायाधीश, क .स्तर , कर्जत यांची १६ ऑगस्ट २०१७ ते १८ ऑगस्ट 
२०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १६ ऑगस्ट २०१७ च्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक १९ ऑगस्ट २०१७ चे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 
आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. जे . डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , क .स्तर , 
कर्जत ह्या अधिकारी उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर 
दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस. जे. डोलारे , दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर हे 
अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
बी . यादव सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांजेकडे राहील . 


it . 


This order shall remain effective throughout 
Brihan Mumbai from 25th August 2017 to 5th 
September 2017 . 

Notwithstanding the expiration of this order 
after the period hereinabove mentioned , - 

(a ) Any investigation or legal proceedings 
may be instituted , continued or enforced ; 
___ (b ) Any penalty , forfeiture or punishments 
incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed . 


अलिबाग , 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७/ भाद्र ९- १५ , शके १९३९ 


९ 


सस 


सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग , नवी मुंबई 

सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
यांजकडून 

याजकडून 
आदेश 

आदेश 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६. 
__ क्रमांक वियो / मालवण/ कलम ३० / मुदतवाढ / सहसंकोवि / 

क्रमांक वियो / सावंतवाडी /( दु.सु.)/ कलम ३० /मुदतवाढ/ सहसंकोवि / 

१५५२. - ज्याअर्थी, सावंतवाडी या “ क ” वर्ग दर्जाच्या नगरपरिषदेने 
१५८५. - ज्याअर्थी, मालवण नगरपरिषद तिच्या क्षेत्राची प्रारुप सुधारित 

तिच्या क्षेत्राची दुसरी प्रारुप सुधारित विकास योजना ( यापुढे “ उक्त 
विकास योजना ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे निर्देशिलेली ) 

विकास योजना ” असे निर्देशिलेली) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३० 

अधिनियम , १९६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये ( यापुढे उक्त अधिनियम 
अन्वये ( यापुढे उक्त अधिनियम असे निर्देशिलेला) दिनांक १८ ऑगस्ट 

असे निर्देशिलेला ) दिनांक १ डिसेंबर २०१३ पर्यंत विहीत मुदतीत 
२०१६ पर्यंतच्या विहीत मुदतीत शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर प्रसिद्ध करण्यासाठीचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याने उक्त 
करण्यासाठीचे कर्तव्य पार पाडण्यात अपयशी ठरल्याने उक्त विकास योजनेसंदर्भात उक्त अधिनियमांचे कलम २६, २८ ( ४ ) व 
अधिनियमाचे कलम ३० अन्वये उक्त विकास योजना शासनास सादर कलम ३० अन्वयेची सर्व कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी, उक्त अधिनियमांचे 
करण्याचे टप्प्यापर्यंत शिल्लक सर्व कामे पार पाडण्यासाठी , उक्त कलम २१( ४क ) अन्वये सह - संचालक , नगररचना, कोकण विभाग , 
अधिनियमाचे कलम २१( ४क ) अन्वये सहसंचालक , नगररचना, कोकण नवी मुंबई यांनी दिनांक ७ डिसेंबर २०१३ रोजीच्या आदेशान्वये सहायक 
विभाग, नवी मुंबई यांनी दिनांक ८ सप्टेंबर २०१६ रोजीच्या आदेशान्वये 

संचालक , नगररचना, रायगड - अलिबाग यांची नामनिर्देशित अधिकारी 
सहायक संचालक , नगररचना , रायगड - अलिबाग यांची नामनिर्देशित 

( यापुढे “ उक्त अधिकारी ” असे निर्देशिलेला ) म्हणून नियुक्ती केली 
अधिकारी (यापुढे “ उक्त अधिकारी " असे निर्देशिलेला) म्हणून 

आहे ; 
नियुक्ती केली आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकारी यांनी उक्त विकास योजनेबाबत 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० पोट -कलम (१ ) 

उक्त अधिनियमाचे कलम २६ (१ ) अन्वये नागरिकांकडून विहीत मुदतीत 

हरकती / सूचना मागविण्यासाठी सूचना दिनांक १५- २१ सप्टेंबर २०१६ 
च्या तरतुदीनुसार , उक्त अधिकाऱ्याने उक्त विकास योजना उक्त 

रोजीच्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र यामध्ये प्रसिद्ध केली 
अधिनियमाचे कलम २६ पोट - कलम ( १) नुसार सूचना, शासन राजपत्रात 

आहे ; 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत किंवा त्यापुढे 

____ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमातील कलम ३० - पोट - कलम (१ ) 
शासनाने वाढवून दिलेल्या मुदतीत कलम २८ च्या पोट - कलम ( ४ ) 

च्या तरतुदीनुसार , उक्त अधिकाऱ्याने उक्त विकास योजना उक्त 
अन्वये, विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्या 

अधिनियमाचे कमल २६ पोट- कलम ( १ ) नुसार सुचना, शासन राजपत्रात 
किंवा बदलांच्या सूचीसह , विकास योजनेता मसुदा राज्य शासनास 

प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्याचे आत किंवा त्यापुढे 
उक्त अधिनियमातील कलम ३० अन्वये मंजुरीकरिता सादर करणे शासनाने वाढवून दिलेल्या मुदतीत कलम २८ च्या पोट - कलम ( ४ ) 
आवश्यक आहे ; 

अन्वये विकास योजनेच्या मसुद्यात करण्यात आलेल्या फेरबदलाच्या 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकाऱ्याने पत्र क्र . १४५१, दिनांक २५ किंवा बदलांच्या सूचीसह , विकास योजनेचा मसुदा राज्य शासनास 
जुलै २०१७ अन्वये उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम 

उक्त अधिनियमातील कलम ३० अन्वये मंजुरीकरिता सादर करणे 
३० अन्वये सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ तसेच उक्त 

आवश्यक आहे ; 
अधिनियमाचे कलम १४८ अ नुसार सावंतवाडी सार्वत्रिक निवडणूक 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकाऱ्याने पत्र क्रं . १३७१, दिनांक १३ जलै 
आचारसंहितेचा एकूण ४३ दिवसांचा कालावधीत मिळून दिनांक 

२०१७ अन्वये उक्त विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० 

अन्वये सादर करण्यासाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ तसेच उक्त 
२१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ मंजुरीबाबत विनंती केली आहे ; 

अधिनियमाचे कलम १४८ अ नुसार सावंतवाडी सार्वत्रिक निवडणूक 
___ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकाऱ्याने नमूद केलेली कारणे विचारात 

आचरासंहितेचा एकूण ४३ दिवसांचा कालावधी मिळून दिनंक ३ नोव्हेंबर 
घेऊन त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ दिनांक ६ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत 

२०१७ पर्यंत मुदतवाढ मंजुरीबाबत विनंती केली आहे ; 
मंजूर करणे आवश्यक असल्याबाबत सहसंचालक , नगररचना, कोकण 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिकाऱ्याने नमूद केलेली कारणे विचारात 
विभाग , नवी मुंबई यांची खात्री पटली आहे . 

घेऊन त्यांनी मागितलेली मुदतवाढ दिनांक १९ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत 
___ त्याअर्थी, शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये ___ मंजूर करणे आवश्यक असल्याबाबत सहसंचालक , नगररचना, कोकण 
प्रदत्त केलेल्या शक्तीचा वापर करून सहसंचालक, नगररचना , कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची खात्री पटली आहे . 
विभाग , नवी मुंबई हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट- कलम (१ ) त्याअर्थी, शासनाच्या दिनांक १ डिसेंबर २०१६ रोजीच्या अधिसूचनेन्वये 
नुसार उक्त योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिताची प्रदत्त केलेल्या शक्तीचा वापर करून सहसंचालक , नगररचना, कोकण 
मुदत ६ सप्टेंबर , २०१७ हा दिवस धरून त्या दिवसांपर्यंत (कलम विभाग, नवी मुंबई हे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० पोट- कलम ( १ ) 
१४८ अ नुसार अनुज्ञेय कालावधी वगळता ) वाढवित आहेत . 

नुसार उक्त योजना शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याकरिताची 
मदत १९ सप्टेंबर २०१७ हा दिवस धरून त्या दिवसांपर्यंत ( कलम 

१४८ अ नुसार अनुज्ञेय कालावधी वगळता) वाढवित आहेत . 

प्रकाश भुक्ते , 
नवी मुंबई, सहसंचालक, नगररचना , 

प्रकाश भुक्ते , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ . कोकण विभाग , नवी मुंबई . 

नवी मुंबई, 

सहसंचालक, नगररचना, 

दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ . कोकण विभाग , नवी मुंबई . 
भाग एक ( को .वि . पु.) – २ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७ / भाद्र ९ - १५, शके १९३९ 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS) , 

BRIHAN MUMBAI 


BY THE DEPUTY COMMISSIONER OF 

POLICE (OPERATIONS ), 

BRIHAN MUMBAI 


Order 


Order 


No. CP /XI(6 )/717 /( 1 )/2017. — Notwithstanding 
any orders issued earlier in this regard , in order 
to prevent obstruction , inconvenience, annoyance , 
danger or damage to public I, Dr. Rashmi 
Karandikar , Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the 
powers conferred upon me vide section 33 , 
sub -section ( 1 ) clause (h ) read with sub -section 
( 2 ) of section 10 of the Maharashtra Police Act , 
1951 make the following order . 

No person any public place in the limits of 
Brihan Mumbai shall sell , possess, offer , display , 
carry or expose for purpose of sale of any fire 
crackers/ fireworks without license granted by the 
Commissioner of Police or any other Police Officer 
designated by the Commissioner of Police of State 
Government to grant such license. 

1 . This orer will come in force from 
25th August 2017 to 21st October , 2017 (Both 
days inclusive) Fireworks means explosive 
specified in firework in clause 7 of Explosive 
Rules of 1983. 

Given under my hand & seal this 21st August 
2017 . 


No. CP /XI(6 )/717 /( 2 )/2017 . - In exercise of 
powers conferred upon me by clause ( u ) of 
sub -section ( 1) of section 33 read with sub 
section ( 2 ) of the section 10 of the Maharashtra 
Police Act, 1951, I, Dr. Rashmi Karandikar , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 
Brihan Mumbai hereby make the following order 
viz . 

No persons shall let off or throw any fire 
crackers/ firework or send up any rocket including 
a chidi in or upon any place within a distance of 
500 meters beyond the buffer zones of bottling 
plant and the following area of Bharat Petroleum 
Corporation Ltd ., and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd ., Mahul Road , Chembur, 
Mumbai 400 074 for the period from 25th August 
2017 to 21st October , 2017 ( Both days inclusive ). 

1. Outside Perimeter area of Bharat Petroleum 
Corporation Ltd ., and Hindustan Petroleum 
Corporation Ltd ., Refinery . 

2 . Mahul Terminal Area . 

3 . Bharat Petroleum Corporation Ltd ., BDU 
Plant Area . 

4 . Hindustan Petroleum Corporation Ltd ., 
BDU Plant Area . 

5 . Behind 15 and 50 acres area upto Special Oil 
Refinery . 

I, further direct that this order shall be 
promulgated in Brihan Mumbai by affixing copies 
thereof at prominent public places and by 
announcing the same on loudspeakers/megaphones. 


DR . RASHMI KARANDIKAR , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


Given under my hand & seal this 21st August 
2017 . 

DR. RASHMI KARANDIKAR , 
Deputy Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


११ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 24th August 2017 . 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ACT, 2015 . 

No. TPS . 1816 /CR - 452/ 16 /UD - 13 . — Whereas in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) 
of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (MAHARASHTRA ACT No XXXI OF 
2015 ), the Urban Development Department by the Notification No.MCO - 2015 /CR - 189/UD - 14 , dated 
23rd June 2015 and vide Notification No. TPS . 1816 /CR -452/ 16 /UD - 13 , dated 20th April 2016 notified 
the different Public Services alongwith Designated Officers, First and Second Appellate Authorities and 
Stipulated Time Limits for such Public Services (hereinafter referred to as the said RTS Notifications ) ; 


And whereas, in view of the Central Government DIPP Reforms- 2017 as well as Ease of Doing 
Business Assessment, 2017 reforms, Government of Maharashtra has already issued the directives No. 
TPS . 3215 /CR . 193 /UD - 13 , dated 11th July 2017 under section 154 of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 to all Planning Authorities/Special Planning Authorities /New Town Development 
Authorities regarding mandated time limits for Building Permission /Plinth Checking/completion cum 
Occupancy Certificate (hereinafter referred to as the said directives ) ; 


And whereas, in view of the abovesaid directives, the Government of Maharashtra , considers it 
expedient to notify the revised time limits under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Maharashtra Right to 
Public Services Act , 2015 for different services and for that purpose decided to amend the said RTS 
Notification ; 


Now , therefore , the Government of Maharashtra , in exercise of the powers conferred by sub - section 
( 1) of section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Act, 2015 (Maharashtra Act XXXI of 2015 ), 
hereby amends the part of the said RTS Notification and notifies the revised timelimit for the following 
services mentioned in the schedule : 


Schedule 


S .No . 


Name of Services 


Time limit for providing service 
(working days ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


Building Commencement Certificate 
Plinth Checking Certificate 
Occupation Certificate 


30 days 
07 days 
08 days 


Tree felling Permission as per the Section 8 (4 ) of 


Maharashtra (Urban Areas) Protection and 


Preservation of Trees Act, 1975 . 
Online Submission of inspection report in case of 


45 days 
48 hours from actual inspection of 


Building permission , Plinth Checking, Occupation 


the site . 


6 . 


and Tree felling permission . 
For processing of application for conversion 
of land /change in land use ( from the date of 


The powers of change of land use zone 


outside the local / Planning Authority 


area (i.e . Regional Plan area ) under 


application ) for the lands situated outside the 
ATT Uch ( onl.fa .g.) — 237 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर, ६, २०१७ / भाद्र ९- १५, शके १९३९ 


local / Planning authority area (i.e. Regional 


Section 20 of Maharashtra Regional 


Plan area ) 


and Town Planning Act, 1966 are 
delegated to the Committee Appointed 
under the chairmanship of respective 
Divisional Commissioner vide 
Government Resolution dated 6th May 
2015 . The total time limit from 
application to sanction is 241 days. 


This Government Circular of Maharashtra Government is available at the website 
www .maharashtra. gov .in . Reference No. for this is 201708241222272725 . This Circular has been signed 
digitally . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY SAOJI, 
Deputy Secretary to 

Government. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ५१२३ / २०१७. - श्री . जे. टी . कोरेगांवकर, दिवाणी 
न्यायाधीश , क. स्तर , महाड यांची दिनांक १७ जुलै २०१७ ते दिनांक 
२ ऑगस्ट २०१७ अशी १७ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . जे . टी . कोरेगांवकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . जे. टी . कोरेगांवकर , हे अधिकारी 
जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
क .स्तर , महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते. 

श्री . जे . टी . कोरेगांवकर , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी 
आदेशाप्रमाणे श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , महाड यांजकडे राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ. / ५१३४ / २०१७. - श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर , 
दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर यांची दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ 
व दिनांक १० ऑगस्ट २०१७ रोजीची २ दिवसांची परावर्तीत रजा 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
__ श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क.स्तर, खालापूर म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार 
प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर , ह्या 
अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहील्या असत्या . 

श्रीमती यशश्री पी . मारुलकर , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . 
एम. गाडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


अलिबाग , 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ . 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ -१५, शके १९३९ 


१३ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून क. स्तर , खालापूर , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
अधिसूचना 

असत्या . 
क्रमांक रा. अ./ ४५३८ / २०१७. – श्री . एस . बी . पाटील , ४थे श्रीमती एस . ए. आर . सय्यद , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांची दिनांक १९ जुलै २०१७ वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
ते २१ जुलै २०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १९ जुलै 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस. बी . 
२०१७ रोजी का . वे.पूर्वीपासून ते दिनांक २४ जुलै २०१७ रोजी का . वे.पु . 

___ पाटील , ४थे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

मु . गो . सेवलीकर , 
श्री . एस . बी. पाटील, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
४थे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती दिनांक २१ जलै २०१७. 

रायगड- अलिबाग. 
करण्यात येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 
करणेत येत आहे की , श्री . एस . बी. पाटील , ४थे सहदिवाणी न्यायाधीश, 

____ अधिसूचना 
क . स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले क्रमांक रा . अ./ ४९४६ / २०१७ . – श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
नसते तर ४थे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल, या पदावर सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड यांचा दिनांक २८ जुलै २०१७ 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

व २९ जुलै २०१७ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने 
श्री . एस. बी. पाटील , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 

मंजूर करणेत येत आहे . 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
दिनांक १९ जुलै २०१७ रोजी सदरच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
एस . टी . पवार , ७वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांजकडे त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती 
राहील . तसेच दिनांक २० जुलै २०१७ च्या का . वे. पूर्वीपासून ते दिनांक करण्यात येत आहे . 
२४ जुलै २०१७ रोजीच्या का . वे.पूर्वीपर्यंत सदरच्या न्यायालयाचा कार्यभार 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
श्री . के. के. घुले, ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल 

करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, हे जर उपरोक्त 
यांजकडे राहील . 

कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , 

महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
मु . गो . सेवलीकर , 

श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
दिनांक २० जुलै २०१७. 

रायगड- अलिबाग . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा न्यायालयाचे 

स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ४५३७/ २०१७. – श्रीमती एस . ए. आर . सय्यद , 

मु . गो . सेवलीकर , 
३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १२ जुलै 

अलिबाग, 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ . 
२०१७ ते १३ जुलै २०१७ अशी २ दिवसांची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी 

रायगड - अलिबाग . 
प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

अधिसूचना 
श्रीमती एस. ए. आर. सय्यद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 

क्रमांक रा . अ . / ४९४५ / २०१७ . - श्री . व्ही . आर . डोईफोडे , 
त्यांची ३रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर म्हणून पुनर्नियुक्ती 

सहदिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, महाड यांचादिनांक २४ जुलै २०१७ 
करण्यात येत आहे . 

अशी १ दिवसाची परावर्तीत रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

आहे . 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . ए. आर . सय्यद ह्या अधिकारी जर पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहदिवाणी न्यायाधीश , 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७ / भाद्र ९- १५, शके १९३९ 

श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 
त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , महाड म्हणून पुनर्नियुक्ती 

अधिसूचना 
करण्यात येत आहे . 

क्रमांक रा . अ ./ प्र . शा . / ५००३/ २०१७ . - श्रीमती जे . एम . चव्हाण , 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित । सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक ८ ऑगस्ट 
करणेत येत आहे की , श्री . व्ही . आर . डोईफोडे, हे जर उपरोक्त २०१७ ते ११ ऑगस्ट २०१७ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, ५ ऑगस्ट २०१७ रोजी का . वे.नं . ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ रोजी 
महाड या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . का . वे.पु. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत 

श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित आहे . 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार जिल्हा श्रीमती जे. एम. चव्हाण , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
न्यायालयाचे स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील. 

त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 

येत आहे . 
मु . गो . सेवलीकर , 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

करणेत येत आहे की , श्रीमती जे . एम . चव्हाण, ह्या जर उपरोक्त 
दिनांक १ ऑगस्ट २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 

कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहदिवाणी न्यायाधीश , क . 

स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

श्रीमती जे . एम. चव्हाण , ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
अधिसूचना 

करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
क्रमांक रा. अ./ ४८६५ / २०१७. – श्रीमती अंजना द. सावंत , जिल्हा दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते 
न्यायाधीश - ३, रायगड- अलिबाग यांचा दिनांक २९ जुलै २०१७ ते ३१ दिनांक ६ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत श्रीमती एस. एम. पानसरे, ६वे सहदिवाणी 
जुलै २०१७ अशी एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिनांक २८ जुलै न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांचेकडे राहील . दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१७ चे का. वे.नं . पासून ते दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ का . वे.पूर्वी पर्यंत २०१७ रोजीचा न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती ए. एम . तामणे , २रे 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांचेकडे राहील . दिनांक ८ 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या का . वे.पूर्वी ते दिनांक १४ ऑगस्ट २०१७ 

रोजीच्या का .पूर्वी पर्यंत श्रीमती एस . ओ. आर. सय्यद , ३रे सहदिवाणी 
श्रीमती अंजना द. सावंत, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 

न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांचेकडे राहील . 
त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

मु . गो . सेवलीकर , 
करणेत येत आहे की , श्रीमती अंजना द. सावंत , ह्या जर उपरोक्त 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७. 

रायगड- अलिबाग . 
अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
श्रीमती अंजना द. सावंत , जिल्हा न्यायाधीश- ३, रायगड - अलिबाग 
ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 

अधिसूचना 
वेतन काढणेत यावे. 

क्रमांक रा. अ ./ ५००२ / २०१७. - श्री . आर. जी . देशपांडे, तदर्थ 

जिल्हा न्यायाधीश - २, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ 
दिनांक २९ जुलै २०१७ रोजी त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार 

ते १० ऑगस्ट २०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५ ऑगस्ट 
श्री . बी . सी . कांबळे , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश- १, रायगड- अलिबाग 

२०१७ रोजी का . वे.नं . पासून ते दिनांक ११ ऑगस्ट २०१७ का . वे.पूर्वी 
यांच्याकडे राहील . तसेच दिनांक ३० जुलै २०१७ व ३१ जुलै २०१७ 

पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
रोजीचा त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . आर . नेरलेकर , जिल्हा 
न्यायाधीश - ४, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . आर. जी . देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 

तर्थजिल्हा न्यायाधीश - २, रायगड- अलिबाग म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
मु . गो . सेवलीकर, 

येत आहे . 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१७. 

रायगड- अलिबाग . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्री . आर . जी . देशपांडे, हे अधिकारी जर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


१५ 


उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२, 
रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले । 
असते . 

श्री . आर . जी . देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीकरिता या न्यायालयाचा कार्यभार श्री . बी . सी . 
कांबळे , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ रोजीचे का . वे.नं . पासून ते दिनांक १४ 

ऑगस्ट २०१७ रोजीचे का . वे. पूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती ए. एम . तामणे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 


अलिबाग , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७. 


मु . गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती ए. एम . तामणे , ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती ए. एम . तामणे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ५००४ / २०१७. - श्री . डि . आर. देशपांडे, दिवाणी 
न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ ऑगस्ट २०१७ ते ३ 

ऑगस्ट २०१७ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ३१ जुलै 
२०१७ रोजी का . वे.नं . पासून ते दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ रोजी का . वे.पूर्वी । 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . डि . आर. देशपांडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची 
दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 


दिनांक ७ ऑगस्ट २०१७ रोजीच्या का . वे.नं . ते १३ ऑगस्ट २०१७ 
रोजीच्या का . वे. पू. पर्यंत श्रीमती एस. ए. आर . सैय्यद , ३रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . तसेच दिनांक १३ 

ऑगस्ट २०१७ रोजी श्री. एस . बी . पाटील, ४थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


अलिबाग , 
दिनांक ३१ जुलै २०१७. 


मु . गो. सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड- अलिबाग . 


महाराष्ट नागरी सेवा नियम . १९८१ मधील नियम ३९ नसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की . श्री . डि . आर . देशपांडे . हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश , 
व. स्तर , पनवेल या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 

श्री . डि . आर. देशपांडे, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत यांचा दराने वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचा न्यायालयाचा कार्यभार श्री . आर . के . 
खोमणे, सहदिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ४७६४ / २०१७. – श्रीमती मानसी दिपक खासनीस , 
२रे सहदिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पेण यांना दिनांक १९ जुलै २०१७ 
ते २१ जुलै २०१७ अशी ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा पूर्वलक्षी प्रभावाने 
मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची २रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पेण येथे पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
करणेत येत आहे की , श्रीमती मानसी दिपक खासनीस, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . 
स्तर, पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती मानसी दिपक खासनीस , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन 
आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 


अलिबाग , 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१७. 


मु. गो . सेवलीकर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड- अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ ./ ४८०५ / २०१७. - श्रीमती ए. एम . तामणे, दुसरे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांचा दिनांक ८ ऑगस्ट 
२०१७ ते ११ ऑगस्ट २०१७ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा 


सन र 


पत्र 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७/ भाद्र ९-१५ , शके १९३९ 
___ उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . दिनांक ३१ जुलै २०१७ रोजी का . वे.नं . पासून ते दिनांक ४ ऑगस्ट 
मेहता, सहदिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पेण यांजकडे राहील . २०१७ रोजीचे का . वे.पू . पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 

मंजूर करणेत येत आहे . 
मु . गो . सेवलीकर , 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , श्रीमती एस . एस . पानसरे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
दिनांक २९ जुलै २०१७ . 

रायगड - अलिबाग . 

त्यांची ६वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल येथे पुनर्नियुक्ती 

करण्यात येत आहे . 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
अधिसूचना 

करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एस. पानसरे , ६वे सहदिवाणी 
क्रमांक रा. अ . ४७५८ / २०१७. - श्रीमती टी . ए. आसरकर , 

न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल ह्या जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, उरण यांचा दिनांक १५ जुलै २०१७ गेल्या नसत्या तर ६वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल या 
रोजीची दुपार सत्रातील अर्धा दिवसांची किरकोळ रजा रद्द करण्यात पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
येत आहे . 

श्रीमती एस . एस . पानसरे , ६वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
दिनांक १५ जुलै २०१७ ते १९ जुलै २०१७ रोजीची ५ दिवसांची क . स्तर , पनवेल ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत 
अर्जित रजा, दिनांक १५ जुलै २०१७ रोजी का. वे.पासून ते दिनांक २० आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
जुलै २०१७ रोजीचे का . वे.पू. पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. 
पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 

टी . पवार , ७वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

राहील . 
श्रीमती टी . ए . आसरकर , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
त्यांची सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 

मु . गो . सेवलीकर , 
येत आहे . 

अलिबाग , 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित दिनांक २ ऑगस्ट २०१७. 

रायगड- अलिबाग . 
करणेत येत आहे की , श्रीमती टी . ए. आसरकर, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सहदिवाणी न्यायाधीश , क . प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड- अलिबाग यांजकडून 
स्तर , उरण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

अधिसूचना 
श्रीमती टी. ए. आसरकर, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित क्रमांक रा. अ. ४९६८ / २०१७. – श्री . के . के. घुले , ५वे सहदिवाणी 
करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 

न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल यांची दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ ते ५ 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एफ . 

ऑगस्ट २०१७ रोजीची ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ ऑगस्ट 
एफ . ईराणी , दुसरे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , उरण यांजकडे 

२०१७ रोजी का. वे.नं. पासून ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ रोजी का . वे.पूर्वी 
राहील . 

पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 

पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
मु . गो . सेवलीकर , 

श्री . के . के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ५वे 

सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात 
अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

येत आहे . 
दिनांक २८ जुलै २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून करणेत येत आहे की , श्री . के . के . घुले , ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
अधिसूचना 

क . स्तर, पनवेल हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले 

नसते तर ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पनवेल या पदावर 
क्रमांक रा . अ . ४९६९ / २०१७. - श्रीमती एस. एस . पानसरे , ६वे 

स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ ऑगस्ट 
२०१७ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१७ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा 

श्री . के . के. घुले, ५वे सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल हे 
अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच 
दराने वेतन काढणेत यावे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७/ भाद्र ९- १५ , शके १९३९ १७ 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ व ३ ऑगस्ट २०१७ रोजीचा या पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. टी . पवार , ७वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

श्रीमती एम . डी . खासनीस , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर 
क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. दिनांक ४ ऑगस्ट २०१७ ते ८ 

त्यांची २रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पेण म्हणून पुनर्नियुक्ती 
ऑगस्ट २०१७ रोजीचा या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . एस . 

करण्यात येत आहे . 
पानसरे, ६वे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . डी . खासनीस , ह्या जर उपरोक्त 

मु . गो . सेवलीकर , कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर २रे सहदिवाणी न्यायाधीश, क . 
अलिबाग , प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

स्तर , पेण या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१७ . 

रायगड - अलिबाग . 

श्रीमती एम. डी. खासनीस, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडून करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
अधिसूचना 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एस . डी . 
क्रमांक रा . अ. ४९६७ / २०१७. – श्रीमती एस. जे . डोलारे , दिवाणी मेहता, सहदिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , पेण यांजकडे राहील . 
न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत यांची दिनांक ८ ऑगस्ट २०१७ ते दिनांक 
११ ऑगस्ट २०१७ अशी ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ ऑगस्ट 

मु . गो . सेवलीकर , 
२०१७ च्या का . वे.पूर्वी पासून ते ११ ऑगस्ट २०१७ रोजी का . वे.नं . 

अलिबाग , 
पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

दिनांक २ ऑगस्ट २०१७. रायगड- अलिबाग . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . जे. डोलारे , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांजकडून 
त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात संदर्भ : - (१ ) जिल्हा न्यायालय, रत्नागिरी कार्यालयीन आदेश 
येत आहे . 

क्र . ३८९८ / १७, दिनांक २१ जुलै २०१७. 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित 

( २ ) सौ . व्ही. ए. दिक्षित, जिल्हा न्यायाधीश- २ व 
करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . जे. डोलारे , दिवाणी न्यायाधीश , 

अति . सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांचा दिनांक 
क . स्तर , कर्जत हे अधिकारी जर उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या 

२४ जुलै २०१७ ते २६ जुलै २०१७ ची 
नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत या पदावर स्थानापन्न 

अर्जित रजा रद्द करणेबाबतचा दिनांक २४ 
म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

जुलै २०१७ रोजीचा अर्ज. 
श्रीमती एस. जे. डोलारे , दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत ह्या 

कार्यालयीन आदेश 
रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन 

क्रमांक बी -२ / ३९३५ / सन २०१७. - सौ . व्ही . ए. दिक्षित, जिल्हा 
काढणेत यावे. 

न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश, रत्नागिरी यांना वरील नमूद 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . संदर्भ क्र . १ अन्वये दिनांक २४ जुलै २०१७ ते २६ जुलै २०१७ 
बी . यादव , सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , कर्जत यांजकडे राहील . पर्यंतची ३ दिवसांची अर्जित रजा, सुट्टी भोगणेच्या परवानगीसह मंजूर 

करणेत आली होती . 
मु . गो . सेवलीकर , 

सौ . व्ही . ए. दिक्षित , यांनी संदर्भ क्र . २ अन्वये पाठविलेल्या 
अलिबाग, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

अर्जानुसार त्यांची वरील संदर्भ क्र . १ ने मंजूर झालेली दिनांक २४ 
दिनांक २ ऑगस्ट २०१७. 

रायगड - अलिबाग . 

जुलै २०१७ ते २६ जुलै २०१७ ची तीन दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक 

२२ जुलै २०१७ व २३ जुलै २०१७ ची सुट्टी भोगणेच्या व मुख्यालय 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून सोडणेच्या परवानगीसह या आदेशान्वये रद्द करणेत येत आहे . 

___ अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ. ४९६६/ २०१७. – श्रीमती एम. डी . खासनीस, २रे 

एस . जी . डिगे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , पेण यांची दिनांक २७ जुलै २०१७ ते 
२९ जुलै २०१७ अशी ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा दिनांक ३० जुलै 

रत्नागिरी , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी. 
२०१७ रोजीच्या सुट्टीला जोडून पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत 

दिनांक २४ जुलै २०१७. 


आहे. 


भाग एक ( को .वि .पु.) - ३ 


Sliddo 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९-१५, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / डि ओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९२३९ / सन क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी ( टीसी) / २९२४० / सन 
२०१७. – उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत ___ २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की, गजानन कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि., सर्व्हे नं . आहे की , अटलांटिका को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हेनं . 
१९, हिस्सा नं. ५ पैकी , सीटीएस नं. १०५६० ते १२१३४ , मौजे जी . बी . ___ ९० /१, ९० / २, ९० / ३, ९१/ १, ९१/ २, ९२ पैकी , ९३, ११६ मौजे घेसर , 
पाथी, संत नामदेव पथ, गोग्रासवाडी, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
जि . ठाणे,ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १ ) 
चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १० (१) अन्वये 
१९६१ नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप तिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी 
वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 


सतिश एम. देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक १९ जानेवारी २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


दिनांक १७ जानेवारी २०१७. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी(टीसी) / २९२३९ओ/ सन क्रमांक टीएनए /डिओएम /एचएसजी(टीसी) / २९२४०ओ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत । २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , इरविटा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ९८ / आहे की , रमाई श्री हरी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., जुना 
२, ९८ / ३, २२६ / ४ , मौजे निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , सर्व्हे नं . ३४१, हिस्सा नं . ९, नविन सर्वे नं . ७८ , हिस्सा नं . ९ , 
जि . ठाणे , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ।। मौजे शिवाजी नगर , डोंबिवली ( पश्चिम ),ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा. 

आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ 
असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप 
करण्यात आले आहे . 

वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
सतिश एम . देवकते, 

आहे. 
डोंबिवली, उप निबंधक, 

सतिश एम. देवकते , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१७. सहकारी संस्था, डोंबिवली . डोंबिवली, 

उप निबंधक, 
दिनांक १७ जानेवारी २०१७. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर , ६, २०१७/ भाद्र ९-१५, शके १९३९ 


१९ 


बिव 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / डि ओएम / एचएसजी( टीसी ) / २९२४१ / सन क्रमांक टीएनए / डि ओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९२४३ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , श्री साई गोकुळधाम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., आहे की , बिंदाई निवास को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट 
सर्व्हे नं. १२१, हिस्सा नं . १६ सी , व्हिलेज दावडी, डोंबिवली ( पूर्व), __ नं . ४८ , सर्व्हे नं . ३२५८ ( पैकी), गांवदेवी को - ऑप हौसिंग सो . 
ता . कल्याण, जि . ठाणे,ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , घनश्याम गुप्ते रोड, डोंबिवली ( पश्चिम ), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा . 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
सहकारी नियम , १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण 
करण्यांत आले आहे. 

भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक १९ जानेवारी २०१७. 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी(टीसी) / २९२४२ / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , श्री कृपा साईदर्शन को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं. ४, हिस्सा नं . २, मौजे नांदिवली , गांवदेवी मंदिरासमोर , 
तलावाजवळ, नांदिवली गांव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा 
महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे . 

सतिश एम. देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २३ जानेवारी २०१७. सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९२४४ / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , श्री शुभम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . ६ , 
हिस्सा नं . ५, मौजे नांदिवली, डोंबिवली (पूर्व),ता . कल्याण, जि . 
ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे. 

सतिश एम . देवकते, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७. सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


भाग एक ( को .वि. पु.) - ३अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर, ६, २०१७ / भाद्र ९- १५, शके १९३९ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९२४५ / सन क्रमांक टीएनए/डिओएम / एचएसजी (टीसी ) / २९२४७ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , ओम साई राम को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे आहे की , राधे कृष्णा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . 
नं . १०४ / ३, हिस्सा नं . ०३, आजदे गोळवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . ___ ८३, हिस्सा नं. ३अ, सोनारपाडा, डोंबिवली ( पूर्व ), ता . कल्याण , 
कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ ( १) आणि महाराष्ट्र । आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण नियम, १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” । असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
असे करण्यांत आले आहे . 

करण्यांत आले आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक ३० जानेवारी २०१७. 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम . देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९२४६ / सन ___ क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी) / २९२४९ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत । २०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , प्रांशू प्राईड डी १ डी २ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी आहे की, मानसी व्हिला को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्ह 
लि ., सर्व्हे नं . ०६ , हिस्सा नं . १३ पैकी, गार्डीयन स्कूल जवळ, भोपर नं . ९३, हिस्सा नं . ०३ , आजदे, डोंबिवली ( पूर्व ), ता . कल्याण , 
रोड , देसलेपाडा, नांदिवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता. कल्याण , जि . ठाणे, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व ____ आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , नियम , १९६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 
१९६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत करण्यात आले आहे. 
आले आहे. 

सतिश एम. देवकते , 
सतिश एम. देवकते , डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 

दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७ . सहकारी संस्था , डोबिवली . 
दिनांक १ फेब्रुवारी २०१७ . सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ -१५, शके १९३९ 


२१ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

__ आदेश 
क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी( टीसी ) / २९२५० / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , श्री धनलक्ष्मी एकवीरा बिल्डींग-२ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
सोसायटी लि ., सर्वे नं . ६१, हिस्सा नं . ८ क, गाव गोळवली, डोंबिवली 
( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 
“ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था ” असे करण्यांत आले आहे . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी(टीसी )/ २९३५२/ सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की, शांतीसागर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . 
१०७, हिस्सा नं . २, निळजे, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे , 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा 
महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ नियम १०(१) अन्वये तिचेवर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 


आहे. 


डोंबिवली , 
दिनांक २ फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम. देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


. 


बवर 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 

____ आदेश 
क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी(टीसी )/ २९३५१/ सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , सर्वोदय व्हॅली को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., जुना 
सर्व्हे नं . १४६, नवीन सर्वे नं. ४५, हिस्सा नं . ७, ८ + १० + ११ पैकी , 
मौजे चोळे, सीटी सर्व्हे नं. ६९७९ , ६९९२ , ६९९३, ६९९७, आणि 
६९९९, लेन नं . ५ , पेंडसे नगर , डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यांत । 
आले आहे. 

सतिश एम. देवकते , 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डीओएम / एचएसजी(टीसी )/ २९३५३/ सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , जय मल्हार ए विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि . , 
सर्व्हे नं . १२१, हिस्सा नं . १३ए , मौजे दावडी , दत्तमंदिराजवळ , दावडी 
गाव, कल्याण-शिळ रोड , डोंबिवली ( पूर्व),ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ 
नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले 
आहे. 

सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


बिवल 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१ - सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९-१५, शके १९३९ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 
आदेश 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९३५४ / सन क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९३५६ / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत २०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , युंगधर सुदामा बी विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी । आहे की , झिपऱ्या आर्केड बिल्डींग नं. १ को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग 
लि ., सर्व्हे नं . ७२, हिस्सा नं . १, सिटी सर्व्हे नं . १०८४८ ते १०९०४ , सोसायटी लि ., जुना सर्व्हे नं . ३४०, नविन सर्व्हे नं . ८६, हिस्सा नं . ८ 
आणि १०९०६ ते १०९१६, मौजे गजबंधन पाथी, डोंबिवली ( पूर्व), पैकी, शिवाजीनगर, सुभाष रोड, डोंबिवली (प.), ता . कल्याण , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १) आणि महाराष्ट्र आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
सहकारी नियम , १९६१ नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण नियम, १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
करण्यात आले आहे. 

आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम. देवकते, 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


डोंबिवली, 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 


बिवल 


आदेश 


क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी) / २९३५५ / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की, युंगधर सुदामा ओ २ विंग को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लि ., सर्व्हे नं . ७२, हिस्सा नं . १, सिटी सर्व्हे नं . १०८४८ ते १०९०४ , 
आणि १०९०६ ते १०९१६, मौजे गजबंधन पाथी, डोंबिवली (पूर्व), 
ता. कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९६१ नियम १०( १) अन्वयेतिचेवर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे 
करण्यात आले आहे. 

सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी) / २९३५७/ सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 

आहे की , सुचित स्क्वेअर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्वे 
नं . ९१, ए/१/ १ आणि ९१ बी, सीटी सर्व्हेनं . ११४५४, टिका नं . ४०, 
प्लॉट नं . १, मौजे आयरे , डॉ. आर . पी. रोड, डोंबिवली (पूर्व) , 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम , १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१७.. सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर, ६, २०१७/ भाद्र ९ - १५ , शके १९३९ 


२३ 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी ) / २९३५८ / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , मानसी प्लाझा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . ९९, हिस्सा नं . ०४, आजदे, डोंबिवली (पूर्व), ता. कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० 
( १९६१ चा महा . २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 

आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६१ नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी ) / २९३६० / सन 
२०१७. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , एकदंत को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . २६ , 
मौजे दावडी, शिवशक्ती नगर जवळ, डोंबिवली (पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० 
( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यांत आले 


आहे. 


आहे . 


डोंबिवली , 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७. 


सतिश एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 


आदेश 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी) / २९३५९ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत । 
आहे की , मयुरेश्वर को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटी सर्व्ह 
नं . ८, पाथी रोड नं . १, जी . बी . पाथी, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १९६१ नियम १० (१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था 
असे करण्यात आले आहे . 

सतिश एम. देवकते, 
डोंबिवली , 

उप निबंधक , 
दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


___ क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी(टीसी )/ २९३६२ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , न्यू श्री सद्गुरू कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
जुना सर्व्हे नं . ५७, हिस्सा नं . १० पैकी , सर्व्हे नं . ३४ , हिस्सा नं . १०अ , 
मौजे आदजे गोळवली, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ 
नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 
आहे. 

सतिश एम. देवकते, 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २० फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था , डोंबिवली . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, ऑगस्ट ३१- सप्टेंबर , ६, २०१७ / भाद्र ९- १५ , शके १९३९ 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी ) / २९३६३ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , निधी आर्केड को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
जुना सर्व्हे नं . १३० , हिस्सा नं . ८ , मौजे आजदे, डोंबिवली ( पूर्व), 
ता . कल्याण, जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात । 
आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२( १ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी नियम, १९६१ नियम १०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण 
संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था । 
असे करण्यात आले आहे. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए / डि ओएम / एचएसजी( टीसी )/ २९३६६ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , मॅग्डालेना को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., प्लॉट नं . 
५८ / २ए, ५८ / २ बी , ५८ / १ बी / १, ५८ / १ए / २ व ४२, मौजे घेसर, 
डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९६० ( १९६१ चा महा. २४ ) चा कलम ९( १ ) 
अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम, १९६१ नियम १० (१) अन्वये 
तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे. 


डोंबिवली, 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. 


एस . एम . देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


डोंबिवली, 
दिनांक ६ मार्च २०१७. 


एस . एम . देवकते , 

उप निबंधक, 
सहकारी संस्था, डोंबिवली. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था, डोंबिवली यांजकडून 


आदेश 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , डोंबिवली यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी(टीसी )/ २९३६४ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , श्री सद्गुरू कृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., 
सर्व्हे नं . २० , हिस्सा नं . २, सागी , डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , 
जि . ठाणे, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० ( १९६१ 
चा महा. २४ ) चा कलम ९ ( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , 
१९६१ नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून 
उप वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात 
आले आहे. 

सतिश एम . देवकते , 
डोंबिवली, 

उप निबंधक , 
दिनांक २८ फेब्रुवारी २०१७. सहकारी संस्था, डोंबिवली . 


क्रमांक टीएनए /डिओएम / एचएसजी( टीसी) / २९३६८ / सन 
२०१७. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डोंबिवली याद्वारे सूचित करीत 
आहे की , शनीकृपा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सर्व्हे नं . 
४१ / ५ , कोळेगाव, डोंबिवली ( पूर्व), ता . कल्याण , जि . ठाणे, ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० (१९६१ चा महा . 
२४ ) चा कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी नियम , १९६१ 
नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उप 
वर्गीकरण भाडेकरु सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले 


आहे . 


डोंबिवली , 
दिनांक ९ मार्च २०१७ . 


सतिश एम. देवकते , 

उप निबंधक , 
सहकारी संस्था , डोंबिवली. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD ,CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


